गृह (परिवहन) विभागातील मोटार 
वाहन निरीक्षकांच्या सर्वसाधारण 
बदल्या (सन २०१८)... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हीडी-०३१८/प्र.क्र.१००/परि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २ एप्रिल २०१८ 


शासन आदेशा :- 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनीयमन आणि 


शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील तरतूदीनुसार 
बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद मोटार वाहन 
निरिक्षक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ 
क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
a 2 3 a: see 
| 9 श्री. दिपक उगले पनवेल परिवहन आयुक्‍त कार्यालय 
२ श्री. राहूल पवार ठाणे परिवहन आयुक्‍त कार्यालय 
3 श्री. अश्विनकुमार मोरे कोल्हापूर मुंबई (मध्य) 
४ श्री. राजकुमार कुमठाळे परिवहन आयुक्‍त मुंबई (पश्चिम) 
कार्यालय 
५ _ श्री. निळोबा तांदळे पेण मुंबई (पश्चिम) 
६ श्री. साहेबराव मंडलिक मालेगाव मुंबई (पश्चिम) 
७ | sft. अशोक यादव वसई मुंबई (पश्चिम) 
८ श्री. सचिन आयरेकर वसई बोरिवली 
९ श्री. विनोद भोपळे ठाणे बोरिवली 
| do | श्री. अविनाश सुर्यवंशी पुणे मुंबई (पुरव) 
११ | १ | it. सम्राट कांबळे अकोला मुंबई (पुर्व) 
१२ श्री. अशोक शिदे कल्याण मुंबई (पुर्व) 
१३ | ait. हरिभाऊ जेजूरकर पनवेल ठाणे 
१४ श्री. प्रकाशा बागडे पनवेल ठाणे 
१५ | श्री. संतोष काथार कल्याण ठाणे 
१६ | St. आबासाहेब पाटील वसई ठाणे 
१७ श्री. उमेश देवरे बोरीवली ठाणे 


शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हीडी-०३१८/प्र.क्र.१००/परि-३, दि. ०२-०४-२०१८ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
१८ | at. प्रशांत देवणे नाशिक ठाणे 
१९ | श्री. निलेश बनसोडे गडचिरोली ठाणे 
२० _ श्री. अनुप सानप वसई ठाणे 
२१ | श्री. उज्वल भावसार मुंबई (मध्य) ठाणे 
२२ | al. रघुवीर बिळावर वसई ठाणे 
= श्री. गुणवंत निकम परिवहन आयुक्‍त ठाणे 
कार्यालय 
२४ श्री. एकनाथ ठाणगे जळगाव ठाणे 
२५ | श्री. हेमचंद्र कोळेकर पेण ठाणे 
२६ श्री. विनोद जाधव नाशिक ठाणे 
२७ | st. सचिन कोतापकर कल्याण ठाणे 
२८ श्री. राजेश परदेज्ी ठाणे कल्याण 
२९ श्री. अविनाश दुसाने नाशिक कल्याण 
30. | श्री. ललित देसले ठाणे कल्याण 
३१_ श्री. जयवंत vege पनवेल कल्याण 
३२ | tt. दिलीप दराडे नागपूर (ग्रामीण) वाशी 
३३ श्री. योगेंद्र शितोळे देशमुख । ठाणे वाशी 
३४ श्री. मानसिंग खाडे पुणे वसई 
३५ श्री. प्रल्हाद चिगळे ठाणे वसई 
३६ श्री. बालाजी बोदरवाड ठाणे वसई 
३७ श्री. विक्रम पाटील मुंबई (पुर्व) वसई 
३८ | af. हेमंत सोनवणे ठाणे वसई 
३९ | fh. सचिन पोलादे मुंबई (पुर्व) पनवेल 
४० | श्री. किरण खोत पुणे पनवेल 
४१ । श्री. आशिष दरगोडे ठाणे पनवेल 
४२ श्री. सुर्यकांत गंभीर कल्याण पनवेल 
४३. श्री. धनराज शिदे मुंबई (मध्य) पनवेल 
४४ श्री. सचिन पाटील वाशी पनवेल 
४५ | sf}. गजानन ठोंबरे ठाणे पनवेल 
४६ श्री. शहाशिकांत तिरसे वाशी पनवेल 
४७ | श्री. अनिस बागवान पनवेल पेण 
४८ श्री. संजय उदावंत सोलापूर पेण 
४९ | aft. राकेश पाटील सिधूदूर्ग पेण 
५० | st. संदिप कोतकर अकलूज पेण 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हीडी-०३१८/प्र.क्र.१००/परि-३, दि. ०२-०४-२०१८ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 

Gq श्री. संजय कांबळे सांगली रत्नागिरी 
५२ श्री. सचिन आडके कराड रत्नागिरी 
५३ श्री. उदयकुमार aod सांगली सिधूदूर्ग 

५४ | att. शिरीषकुमार पोकळे पिंपरी-चिंचवड सिधूदूर्ग 

५५ श्री. बालाजी वर्धन सांगली सिधूदूर्ग 

५६ श्री. गजानन गुरव पिंपरी-चिंचवड पुणे 

५७ | ait. विजय सावंत पनवेल पुणे 

५८ श्री. किरण खंदारे पेण पुणे 

५९ श्री. विवेक भोसले कराड पुणे 

६० श्री. सौदागर गायकवाड पिंपरी-चिंचवड पुणे 

६१ श्री. चंद्रकांत माने पिपरी-चिचवड पुणे 

६२ श्री. राहूल खंदारे सातारा पुणे 

६३ श्री. नंदकिशोर काळे सोलापूर पुणे 

६४ | श्री. प्रदिप इंगळे सोलापूर पुणे 

६५ | ait. विजय मोरे पिंपरी-चिंचवड पुणे 

ag श्री. संजय पाटील ary । पिंपरी-चिंचवड पुणे 

६७ श्री. संभाजी गावडे सातारा पुणे 

६८ | atl. चंद्रमोहन साळोखे पिपरी-चिंचवड पुणे 

६९ श्री. पांडूरंग गाडेकर पुणे पिपरी-चिचवड 
७० | aft. मयुर भोसेकर पुणे पिपरी-चिचवड 
७१ | at. दिपक भोंडे औरंगाबाद पिंपरी-चिंचवड 
७२ | ait. विकास माळवे सातारा पिंपरी-चिंचवड 
७३ | श्रीमती स्मिता कोले नागपूर (पुर्व) पिंपरी-चिंचवड 
७४ श्री. अविनाश दळवी अहमदनगर पिंपरी-चिंचवड 
oy | at. प्रविण खेडकर बारामती पिंपरी-चिंचवड 
७६ | श्री. सुनिल क्षिरसागर पुणे पिंपरी-चिंचवड 
७७ श्री. सिध्दराम पांढरे पुणे पिपरी-चिचवड 
७८ । श्री. तानाजी धुमाळ औरंगाबाद सोलापूर 
७९ | श्री. आशिष पराशर सांगली सोलापूर 
८० | श्री. अमित गुरव कोल्हापूर सोलापूर 
69 श्री. विनोद चौधरी औरंगाबाद सोलापूर 
८२ | at. राजेंद्र शिदे पिपरी-चिंचवड बारामती 
८३ | श्री. विनायक साखरे पिंपरी-चिंचवड बारामती 
८४ श्री. संदिप मुरकुटे बारामती अकलूज 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हीडी-०३१८/प्र.क्र.१००/परि-३, दि. ०२-०४-२०१८ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
८५ श्री. योगेश मोरे मालेगाव नाशिक 
८६ श्री. अनिल धात्रक नागपूर (ग्रामीण) नाशिक 
८७ | at. हेमंत देशमुख अहमदनगर नाशिक 
८८ | श्री. विजय दरगोडे अहमदनगर नाशिक 
८९ | श्री. सुजित बाविस्कर मुंबई (प.) नाशिक 
९० | श्री. विजय सोळसे गोंदिया नाशिक 
९१ श्री. जमीर नुरखां तडवी मालेगाव श्रीरामपूर 
९२ श्री. निलेश भगुरे धुळे श्रीरामपूर 
९३ श्री. निलेश डहाके मालेगाव श्रीरामपूर 
९४ श्री. शाम चौधरी ठाणे श्रीरामपूर 
९५ श्री. पद्माकर पाटील नंदुरबार माळेगाव 
९६ | att. किरण लोंढे नाशिक माळेगाव 
९७ श्री. अतुल सुर्यवंशी नंदुरबार माळेगाव 
९८ | ath. नरेंद्र जाधव श्रीरामपूर मालेगाव 
९९ श्री. सुनिल पाटील श्रीरामपूर मालेगाव 
| doo | श्री. दिलीप बाविस्कर नाशिक धुळे 
१०१ | sit. धर्मराज पाटील नंदुरबार धुळे 
१०२ | aft. आभास देसाई मालेगाव धुळे 
१०३ | ait. संजय शेलार जळगाव धुळे 
१०४ श्री. रविंद्र बंदरकर जळगाव धुळे 
१०५ | aft. गर्जेद्र पाटील जळगाव धुळे 
१०६ श्री. सुनिल देशमुख अहमदनगर जळगाव 
१०७ | att. विकास सुर्यवंशी धुळे जळगाव 
१०८ | श्री. दिपक ठाकूर ठाणे जळगाव 
१०९ | ait. नितीन अहिरे नंदुरबार जळगाव 
| 990. श्री. मनिष दौंड चंद्रपुर जळगाव 
१११ | श्री. धिरज पवार ठाणे जळगाव 
११२ | at. महेश देशमुख नाशिक जळगाव 
११३ | a. सचिन बुरुड सोलापूर जळगाव 
११४ श्री. नितीन सुर्यवंशी गडचिरोली नंदुरबार 
११५ श्री. राहूल महाजन धुळे नंदुरबार 
११६ | श्री. शशिकांत जोगे धुळे नंदुरबार 
११७ | श्री. हिराजी कुमठेकर वाशिम नंदुरबार 
११८ | श्री. असिफ मुलाणी सातारा कोल्हापूर 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः एमव्हीडी-०३१८/प्र.क्र.१००/परि-३, दि. ०२-०४-२०१८ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
११९ श्री. राहूल नलावडे पनवेल कोल्हापूर 
१२० | att. प्रदिप rk पनवेल कोल्हापूर 
१२१ | श्रीमती. निता Bre कराड कोल्हापूर 
१२२ श्री. बालाजी धनवे सातारा कोल्हापूर 
१२३ | at. प्रशांत इंगवले गडचिरोली कोल्हापूर 
१२४ | ail. नवाब मुजावर पेण सांगली 
१२५ श्री. प्रशांत जाधव कोल्हापूर सांगली 
१२६ | श्री. अभिजित पोटे सातारा सांगली 
१२७ | Al. मुबारक उचगावकर कोल्हापूर सांगली 
१२८ | श्री. शंभूराजे पवार कोल्हापूर सांगली 
१२९ श्री. सागर चौगुले पुणे सांगली 
१३० | श्री. अनिल वैरागडे पुणे सातारा 
१३१ | श्री. विशाल घनवट श्रीरामपूर सातारा 
१३२ | aft. आकाशा गालिदे कराड सातारा 
१३३ श्री. सागर भोसले पुणे सातारा 
१३४ श्री. संदिप देसाई रत्नागिरी कराड 
१३५ श्री. संतोष काटकर सांगली कराड 
१३६ | श्री. अरविद देसाई सांगली कराड 
१३७ | ail. सुनिल राजमाने कोल्हापूर कराड 
१३८ | at. प्रविण पाटील पुणे परभणी 
१३९ श्री. हेमंत खराबे पुणे अमरावती 
१४० | श्री. नितीन सावंत मुंबई (प.) अमरावती 
१४१ | श्री. फारुख सुभान शोख जळगाव बुलढाणा 
१४२ श्री. कलबीरसींग pat ठाणे चंद्रपुर 
१४३ | al. साजन aS यवतमाळ चंद्रपुर 


२. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत 
रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक-सीडीआर 
१०८२/२५६७/२८/अकरा, दि. ३० ऑगस्ट, १९९२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात 
दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर 
केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधीतांनी नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हीडी-०३१८/प्र.क्र.१००/परि-३, दि. ०२-०४-२०१८ 


३. 


संबंधीत नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी सदर बदली करण्यात आलेल्या अधिकार्‍ऱ्यांस त्यांच्या 


सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करुन त्यांना नवीन नेमणूकीच्या जागी तातडीने रुजू 
होण्यास सांगावे. तसेच या आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याकरीता बदली झालेल्या 


अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत दिनांक १ जुले २०१८ पासूनचे वेतन बदलीपूर्व कार्यालयाने 
काढू नये. याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत नियंत्रक अधिकाऱ्याची असेल. 


४. 


संबंधीत अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू व्हावे व 


पदभार स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 


सदर शासन SSSI महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०२१४०५०२९३२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arjun Sampat Waghmode 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


A rj (1 Nn S a mM pat Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=ffa36f850da37bfbe62486d2bab04146cb40b5662 
724fae653d0947d 1576450, 
serialNumber=ae0e4de46520602899a2201 5dac4a9cedaa 


Wa h aa) O d e e6d43ca3fcb9262b2280e43ecfce7, cn=Arjun Sampat 
Waghmode 


Date: 2018.04.03 12:06:37 +05'30' 


अर्जुन सं.वाघमोडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

मंत्री / राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
परिवहन आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल , (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२ , मुंबई / नागपूर 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व जिल्हे) 
९. 


प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सर्व ) 


१०.उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सर्व ) 
११.सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सवी 
१२.संबंधित मोटार वाहन निरिक्षक 

१३.निवड नस्ती (परि ३) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


